महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ३९७ अस्थायी पदे 
तसेच महासमादेशक व उप महासमादेशक, 
होमगार्ड ही ०२ पदे SIM एकूण ३९९ अस्थायी 
पदांस मुदतवाढ देणेबाबत. 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२४ 


वाचा:- १)गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०२३/प्र.क्र.9५/ विशा-८, दि.२५.०९.२०२३. 


२महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२४/२१९, 
दि.२४.०१.२०२४. 


३)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२४/२२०, 
दि.२४.०१.२०२४. 


४)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२४/२२१, 
दि.२४.०१.२०२४. 


५वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 

प्रस्तावना : 

महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण ३९७ 
अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ही ०२ पदे अशा 
एकूण ३९९ अस्थायी पदांस संदर्भ क्रमांक १ अन्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.२९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.५ येथील वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, दि.२१.०२.२०२४ अन्वये, आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे, असे सदर झासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने सूचित 
केळे आहे. सबब, महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण 
३९७ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेडशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ही ०२ पदे 
SAM एकूण ३९९ अस्थायी पदांस दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 


विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८ 
शासन निर्णय :- 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
सोबतच्या “प्रपत्र-अ* मध्ये नमूद एकूण ३९७ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेडहाक व उपसमादेशक, 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ही ०२ पदे अज्ञा एकूण ३९९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या वित्तीय 


वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या 


अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१९१५२२१७२५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3347 3ccf07d654375a0e611650799133065370709cb5 18c396a6 
hi 


b2b3f6c3cda9, stalCode=400032, st=Mahi 


64757COF2E9C5E56362BC8E7A79ABEE993C28EBD3D21B 


, st= 
DEVIDAS KARHADE ८ 
€22D37A4D8E12AD1CB3, ‘MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 


2024.03.19 15:31:40 +05'30' 


(मिनाक्षी कऱ्हाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
3) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
4) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय,मुंबई. 
७ निवड नस्ती (विशा-८) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८ 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८, दिनांक : १९ मार्च, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अस्थायी पदांचा तपशील 


अ.क्र. पदनाम गट | वेतनश्रेणी | | 

१ । महासमादेशक गट-अ HAG 

Pay Matrix Level 16 

(7 Pay Commission) 
Q | उपमहासमादेशक गट-अ HAG 

Pay Matrix Level 15 

(7 Pay Commission) 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. 'पदनाम = Fog 

संख्या 
१. वरिष्ठ प्रशासिक अधिव गट-अ (राजपत्रित) g 
२. । कनिष्ठ प्रशासिक अधिव गट-ब (राजपत्रित) १ 
३. | सहायक लेखापरिक्षक (वित्त व लेखा) गट-ब (राजपत्रित) g 
४. । प्रमुख लिपिक गट-क g 
५. । वबरिष्ठलिपिक गट-क २ 
६. । लिपिक-टंकलेखक गट-क v 
७. । पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
ह्‌. क (शिपाई) गट-ड 
९. [Re sd गट-ड ३ 

एकूण १६ 
समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 

अ.क्र. | पदनाम [4 fae 

संख्या 
जिल्हा समादेशक गट-अ 
२ निदेशक गट-क १२ 
टं हेड कॉन्स्टेबल गट-क 
४ | कॉन्स्टेबल आम गट-क 
ष्‌ पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क 
& कॉन्स्टेबल चालक गट-क g 
७ | प्रशिक्षित आमोरर हवालदार गट-क 
'एकूण १८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.०५/विशा-८, दिनांक : १९ मार्च, २०२४ 


विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


समादेशक, मध्यवती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 


अ.क्र. | पदनाम ae Es 
संख्या 
पीक-टंकलेखक गट-क 
२ भांडारपाल गट-क २ 
३ we गट-क ७ 
x |'सफाईंगारा | गट-ड 
५. |माळी | गट-ड 
नि क्वार्टरगार्ड सैनिक गट-ड g 
'एकूण १३ 
सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 
जिल्हा समादेशक कार्यालय गट मंजुर प Looe श्रेणी 
अ.क्र. (३३ जिल्हे) 
g जिल्हा समादेशक गट-अ 33 $-२०: ५६१००-१७७५०० 
२ । प्रशासकोय अधिकारी | गट-क २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
3 प्रमुख लिपिक ८ &-८:२५५००-८१११०० 
डु वरिष्ठ लिपिक ९ $-८:२५५००-८१११०० 
ष्‌ कनिष्ठ लिपिक १० $-६:१९९००-६२३२०० 
G चालक ८ 5-६:१९९००-६३२०० 
७ केंद्र नायक Fe 5-१४:२३८६००-१२२८०० 
८ पलटन नायक 33 &-१३:३५४००-११२४०० 
९ पामग्री प्रबंधक सुभेदार २९ 5-१०:२९२००-९२३०० 
१० । हवालदार निदेशक १२४ 5-८:२५५००-८११०० 
११ |सैनिक ||| गट-ड १ &-३:१६६००-५२४०० 
१२ शिपाई ३७ S-2:24000-¥\9&00 
THU ३५० 


होमगार्ड संघटनेतील अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र. | wat | मंजुर प 
g गट-अ BUFR 
२ गट-ब २ 
3 गट-क ३१५ 
डु गट-ड डप 
'एकूण ३९९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


